महात्मा गांधी तंटामुक्त गांव मोहिम दिनांक १५ 
ऑगस्ट, २०१४ रोजी मोहिमेची जाहिरात दूरदर्शनवर 
प्रसिध्द करण्याच्या खर्चास मंजूरी देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग, 


शासन निर्णय क्रमांक-तंमुगा-१०१४/प्रक्र-१२७/पोल-१५ 


मंत्रालय, मुंबई- ४०० ००३२ 
दिनांक :- ३१ डिसेंबर, 2093. 


वाचा :- १] शासन निर्णय, गृह विभाग, क्र.तंमुगा-१००८/प्रक्र-४३/२००८/पोळल-१५, दि.१४/०८/२००८, 
२] विशेष पोलीस महानिरीक्षक (का.व सू.)यांचे पत्र क्र.पोमसं/४०/९०६९/मांतंमुगा/ 


शासन निर्णय : 


जाहिरात/२९/१४, दि.२९/९/२०१४ 


शासन निर्णय गृह विभाग दि.१४/०८/२००८ मधील तरतूदीनुसार महात्मा गांधी तंटामुक्‍त गांव 


मोहिमेची जाहिरात दूरदर्शन वरुन प्रसारित करण्यात येते. सन २०१४-१५ या वर्षात पोलीस 


महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी या शासन निर्णयातील जाहीरातींची संकल्पना तयार 


करणाऱ्यांनी तसेच ती जाहीरात प्रसिध्द करणाऱ्या दुरचित्र वाहीन्यांनी त्यांच्या देयकात लावलेले दर 


माहिती व जनसंपर्क संचालनालयाने विहित केलेले दर यानुसार तपासून ते बरोबर असल्याचे 


प्रमाणित करण्यात येत आहे. २.दिनांक १५ ऑगस्ट, २०१४ रोजीच्या जाहीरातीची संकल्पना तयार 


करणे व त्या संकल्पना प्रसिध्द करणारी माध्यमे खालीलप्रमाणे आहेत. 


जाहीरात तयार करणाऱ्या देयकांचा तपशिल 


अक्र. | जाहीरातीचा । मंजूर संकल्पनेनुसार जाहीरात तयार करणाऱ्यांचे । रक्‍कम 
प्रकार नांव 
| xaalt मे. sara निर्मित,मुंबई २,६२,०००/- 
२ ।आकाडावाणी ।मे. अध्यक्ष बहुरंग,पुणे ७५,००० /- 
३  । वृत्तपत्र मे.फुलराणी अँडव्हरटायझिग अँण्ड मार्कटिंग,मुंबई | २,४००/- 
एकूण ३,३९,४००/- 


शासन निर्णय क्रमांकः तंमुगा-१०१४/प्रक्र-१२७/पोल-१५ 


जाहीरात प्रसारित करणाऱ्या देयकांचा तपशिल 


अक्र. | जाहीरात प्रसारित दुरचित्र देयक क्रमांक व दिनांक रक्‍कम 
करणाऱ्या संस्थेचे नांव वाहिनीचे नांव (करासहित) 
(१) (२) (३) (4) (&) 
_ प्रिझम टी व्ही प्रायव्हेट 3 fe. क्र६३९ दि.१५/८/२०१४ १,७६,५३६/- 
लि. मराठी 
२ झी मिडीया कॉर्पोरेडान झी तास २४ | क्र.४०००१०४००१/१५२० । २४,५३९/- 
लि. दि १५/८/२०१४ 
३ प्रसार भारती दुरदर्शन क्र.एमयुएम५४२/ऑगस्ट/ । 8,44,04¢/- 
जीव्हीओटी दि.१/९/२०१४ 
४ आल इंडिया रेडिओ आकाठावाणी । क्र.१३७ऐसीसी/सीबीएस/ ।२,६२,२२१/- 
एमयुएमपीएस ०१४२ टी/ 
ऑगस्ट/ओ/२०१४ 
दि.१४/८/२०१४ 
एकूण ९,१८,३८१/- 


(एकूण ३,३९,४००/---९,१८,३८१/--१२,५७,७८१) 


३. प्रमाणित करण्यात येते की, सदरहू खर्च यापुर्वी अदा करण्यात आलेला नाही. 


8, प्रमाणित करण्यात येते की, सदरचा खर्च महात्मा गांधी गाव मोहिमेची प्रसिध्दी व प्रचार यावर 


विहित पध्दतीचा अवलंब करुन करण्यात यावा. 


५. महात्मा गांधी तंटामुक्‍त गांव मोहीम सन २०१४-१५ या मोहीम वर्षासाठी १५ ऑगस्ट, २०१४ या 


स्वातंत्र दिनानिमित्त मंजूर संकल्पनेनुसार जाहीरात तयार करण्याचा खर्च रु. ३,३९,४००/- व 


दुरचित्रवाणी, आकाशवाणी यावर जाहीरात प्रसाराने करणाऱ्याचा खर्च रु. ९,१८,३८१/- असा एकूण 


खर्च रु. १२,५७,७८१/- मंजूर करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः तंमुगा-१०१४/प्रक्र-१२७/पोल-१५ 


६. याखाली होणारा खर्च रुपये १२,५७,७८१/- (अक्षरी बारा लाख सत्तावन्न हजार एक्क्याऐंशी 


फक्त) मागणी क्रमांक बी-१, "प्रधान लेखाशीर्ष २०५५ पोलीस (००) (१०) तंटामुक्‍त गांव मोहिम (२०५५ 


०५३३) २६ जाहिरात व प्रसिध्दी" याखाळील सन २०१४-१५ या वर्षाच्या मंजूर तरतूदीतून भागविण्यात 
यावा. 


७. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचरिक संदर्भ क्रमांक अनौ संदर्भ क्रमांक- ४९६/१४ 


व्यय-७ , दिनांक २१/११/२०१४ अन्वये त्या विभागाच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


८. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१४१२१२१२२८३७५९२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


R a mM d a 5 Digitally signed by Ramdas Sahebrao Khomane 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Desk Officer, postalCode=400032, 
S h b st=Maharashtra, 

a 7 e ra 0 serialNumber=336db16f6fa1497f3c25e64766a807 
7१4०० f372934dF480fe426fce5849, 
cn=Ramdas Sahebrao Khomane 

K h 0 mM a n e Date: 2015.02.09 11:15:54 +05'30' 


(रा.सा. खोमणे) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग 


प्रति, 


१. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई. 

२. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मुंबई. 

३. संचालक, लेखा व कोषागरे,मुंबई 

४. महालेखापाल १/२(लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरिक्षा)महाराष्ट्र,मुंबई. 
५. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

६. निवासी लेखा व परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

७. वित्त विभाग,मंत्रालय,मुंबई 

८. अवर सचिव, अर्थसंकल्प, गृह विभाग, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


